प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा 
अभियान (PM JANMAN) या योजनेच्या 
अंमलबाजावणीकरिता समन्वय अधिकारी 
(Nodal Officer), राज्य समन्वय यंत्रणा (Single 
Nodal Agency-SNA), व अंमलबजावणी 
यंत्रणा (Implementing Agency) घोषित 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आदिम -२०२४/प्र.क्र.२३/ का. १९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 
दिनांक - १५ /02/ २०२४. 
वाचा- 
१. जनजाती कार्य मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. No.120/2¢/2022/PVTIG/Pt/ 
दिनांक २/१/२०२४. 
२. वित्त मंत्रालय भारत सरकार यांचे कार्यलयीन ज्ञापन क्रमाक F. No. 9(93)/ PFMS/ 
FCD/ २०२० दिनांक २३/०३/२०२१ व दि. २/७/२०२१ 
३. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक संकिर्ण २१२१/प्र.क्र.३५/कोषाप्रशा-४ 
दि. ०१/०७/२०२१ 


प्रस्तावना :- 

देशातील आदिम जमातींच्या सर्वांगिण विकासाकरिता मा. प्रधानमंत्री महोदय यांच्या 
हस्ते दि.१५ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान (PM 
JANMAN) या योजनेचे कार्यान्वयन करण्यात आले आहे. याकरिता केंद्र शासनाने दिनांक 2 
जानेवारी २०२४ रोजी योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना निर्गमित केल्या आहेत. योजनेमध्ये 
जीवनमान उंचावण्यासाठी अत्यावर्‌यक असलेल्या ११ प्राधान्य क्षेत्रांचा, संबंधित ९ मंत्रालयीन 
विभागाद्वारे समावेश करून, आदिम समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. 
केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या ११ प्राधान्य क्षेत्रामधील बहुउद्देशीय केंद्र व वन धन विकास केंद्र 
ह्या घटकांची अंमलबजावणी प्रत्यक्ष आदिवासी विकास विभागाकडुन करण्यात येत आहे तर 
इतर घटकांची अंमलबजावणी संबंधित विभागांकडुन करण्यात येत आहे. संदर्भ २ येथील 
ज्ञापनाद्वारे केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधी वितरण व विनियोजन व्यवस्थापनासाठी केंद्र 
शासनाने मार्गदर्शक सुचना निर्गमित केल्या आहेत. त्यास अनुसरुन वित्त विभागाने संदर्भ ३ 
येथील परिपत्रकान्वये मार्गदर्शक सुचना निर्गमित केल्या आहेत. त्यानुसार आता, प्रधानमंत्री 
जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान (PM JANMAN) या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरिता 
समन्वय अधिकारी (Nodal Officer), राज्य समन्वय यंत्रणा( Single Nodal Agency-SNA), व 
अंमलबजावणी यंत्रणा॥11]9187187॥19 Agency ) घोषित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आदिम -२०२४/प्र.क्र.२३/ का. १९ 


शासन निर्णय- 

प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान (PM JANMAN) या या १०० टक्के 
केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या पुढीलप्रमाणे समन्वय अधिकारी (Nodal Officer), राज्य समन्वय 
यंत्रणा( Single Nodal Agency-SNA), व अंमलबजावणी यंत्रणा॥॥11]9॥1811871॥710 Agency ) 
घोषित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । योजनेचा | योजनेचे नाव समन्वय राज्य समन्वय | अंमलबाजावणी 
PFMS अधिकारी यंत्रणा Single । यंत्रणा 
प्रणालीवर Nodal Nodal Implementing 
कोड Officer Agency- Agency 
SNA 
Le २ ३ 8 षु & 
| ४२२२ प्रधानमंत्री सह सचिव / | आयुक्त, १)आयुक्‍्त, 
जनजाती उप सचिव । आदिवासी आदिवासी विकास, 
आदिवासी न्याय । (कार्यासन विकास नाशिक 
महा अभियान १९), नाशिक २) आयुकत, 
(PM JANMAN) | आदिवासी गावा sve 
विकास व प्रशिक्षण संस्था, 
विभाग. पुणे 
३) व्यवस्थापकीय 
संचालक, शाबरी 
आदिवासी वित्त व 
विकास महामंडळ, 
नाठिक. 
४ सर्व अपर 
आयुक्त, 
५) सर्व प्रकल्प 
कार्यालये 
२. राज्य समन्वय यंत्रणा( Single Nodal Agency-SNA) यांनी त्यांचे स्तरावर 


योजनानिहाय उपरोक्तप्रमाणे घोषित “अंमलबजावणी यंत्रणाची” पदनाम निहाय PFMS 
प्रणालीशी मॅपिंग करण्याची कार्यवाही करावी. 

३. केंद्र पुरस्कृत योजनांकरिता प्राप्त होणा-या निधीबाबत केंद्र शासनाने संदर्भ २ अन्वये 
तसेच वित्त विभागाने संदर्भ ३ येथील परिपत्रकान्वये दिलेल्या सुचनांनुसार राज्य समन्वय 
यंत्रणा यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आदिम -२०२४/प्र.क्र.२३/ का. १९ 


४. सदर ara निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या «= www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२१५१६१२४३५६२४ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SACHIN SHRIPATI KHANDEKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBALDEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=22255a34cff07 13981 179442f0ceb1 132d8d35bdb843b1f7 
aaab4ab21¢1c5154, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KHANDEKAR "०... 0 
(स. श्री. खांडेकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.४०० ०३२. 
३. मा.मंत्री (आदिवासी विकास), मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 
४. सर्व मा. मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
५. मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास), मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 
६. सर्व मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
७. सर्व मा. विधानसभा सदस्य. 
८. सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य. 
९. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१०.मा. सचिव, आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
११.मा. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, ग्रामविकास 
विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१२.मा. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
१३.आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
१४.सर्व उप सचिव/अवर सचिव आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१५.निबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, / खंडपीठ नागपूर / खंडपीठ औरंगाबाद. 
१६.आयुक्‍्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
१७.सर्व जिल्हाधिकारी. 
१८.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, आदिवासी विकास महामंडळ मर्या. नाशिक 
१९.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नागपूर / नाशिक/ ठाणे / अमरावती. 
२०.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद. 
२१.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
२२.महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
२३.महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२४.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
२५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
२६.संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
२७.निवडनस्ती (का-१९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


